डॉ.इन्दु जाखड, भा.प्र.से., व्यवस्थापकीय संचालक, 
महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम), बांद्रा, 
मुंबई यांचा दि.१३.६.२०२३ ते दि.१८.६.२०२३ 
(प्रवासाच्या दिवसांसह) या कालावधीतील बर्लिन, 
जर्मनी येथील परदेश दौरा. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- माविम-२०२३/प्र.क्र.ई६८/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- ०९ जून, २०२३. 


संदर्भ :- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परदौ-१४२०/प्र.क्र.२६/११, दि.१.२.२०२१. 
2. Ministry Of External Affairs यांचे कार्यालयामार्फत ई-पोलीटिकल क्लीअरन्स (Ref. No. 
EPCoyog232843§DE) अन्वये प्राप्त झालेली मान्यता. 
प्रस्तावना :- 


afer, जर्मनी येथे दि.१३.६.२०२३ ते दि.१८ .६.२०२३ या कालावधीत "Partners for change 
Transformation to a food secure, resilient and sustainable future" UT विषयावर कार्यशाळा 
आयोजित करण्यात आली आहे. 
२. सदर कार्यशाळेसाठी डॉ.इन्दु जाखड, व्यवस्थापकीय संचालक, महिळा आर्थिक विकास 
महामंडळ, बांद्रा, मुंबई यांना उपस्थित राहण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभाग, Ministry Of External 
Affairs यांचे कार्यालयामार्फत ई-पोळीटिकल क्लीअरन्स (Ref. No.EPCo40§232¥43§DE) प्राप्त 
झाले आहे. 
३. त्यानुसार डॉ.इन्दु जाखड, व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा, 
मुंबई यांना दि.१३.६.२०२३ ते दि.१८.६.२०२३ (प्रवासाच्या दिवसांसह) या कालावधीत बलिन, जर्मनी 
येथे "Partners for change Transformation to a food secure, resilient and sustainable future" 
या विषयावर आयोजित कार्यशाळेस सहभागी होण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 

डॉ.इन्दु जाखड, व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा, मुंबई यांना 
दि.१३.६.२०२३ ते दि.१८.६.२०२३ (प्रवासाच्या दिवसांसह) या कालावधीत बर्लिन, जर्मनी येथे 
"Partners for change Transformation to a food secure, resilient and sustainable future" या 
विषयावर आयोजित कार्यशाळेस सहभागी होण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर परदेश दौऱ्याचा संपूर्ण कालावधी हा कर्तव्य कालावधी म्हणून समजण्यात यावा. 
३. सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी जाण्या- येण्याचा विमान प्रवास, विसा खर्च तसेच तेथील निवास 
खर्च Deutsche 9858591810 Internationale Zusammenarbeit (GIZ) UT संस्थेमार्फत करण्यात 
येणार आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः माविम-२०२३/प्र.क्र.६८/का-१० 


४. 


सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमाबाबतचा परदेश दौरा पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 


विदेश दौऱ्यासंबंधिचा विस्तृत अहवाल संबंधित प्रशासकीय विभागास आणि सामान्य प्रशासन विभागास 


सादर करावा. तसेच, fear दौर्‍यात प्राप्त केलेल्या ज्ञानाचा/ कौठल्याचा उपयोग अन्य अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी करावा. 


षु 7 


हा are निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.४७/२०२३/११, 


दि.१७.५.२०२३ अन्वये दिलेली मान्यता व केंद्र शासनाच्या विदेश मंत्राळयामार्फत ई-पोलळीटिकल 
FABRA (Ref. ॥०.8०0०५०६२३८४५३६७) अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 
६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०६०९१५१३०३८०३० असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


१०, 
११. 
१२. 
१३. 
qs. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SAHEBRAO DHANRAJ 
BHOYE 


(साहेबराव भोये) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) / (लेखा परिक्षा), मुंबई/ नागपूर 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

The Secretary, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi 


The Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi 

The Secretary, Department of Economic Affairs, Government of India, New Delhi 

The Secretary, Department of Personal and Training, Government of India, New Delhi 
The Secretary, Ministry of Women and Child Development, Government of India, New Delhi 
अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

डॉ.इन्दु जाखड, व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती, का-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


